ताडोबा भवन विद्युतीकरण व पुरक कामांचे 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.वनबां-२०१९/प्र.क्र.१०५/फ-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-१८ जुलै, २०२४ 


वाचा :- १) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४(३)/लेखा/प्र.क्र.८२/११९६/२०१८-१९, दिनांक २६.२.२०१९. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष २४/वअं/लेखा/प्रमं/प्र.क्र.८२/३१६/२०१९-२०, दिनांक ३.७.२०१९. 
3) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.बैठक-२०१९/प्र.क्र.६९/इमा-१, 
दिनांक १३.९.२०१९ 
४ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२),दि. २०.९.२०१९ 
५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.९.२०१९ 


प्रस्तावना:- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ 
क्र.१ च्या पत्रान्वये Modernization of Tadoba Bhavan with advanced Electrication (HVAC, Fire Fighting 
Solar Panels ETC.) with Ancillary Works of Tadoba Bhavan at Chandrapur UT कामाकरीता रु.१४८०.४४ 
लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला 
आहे. सदर मुळ अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी तांत्रिक 
सहमती (Technical Approval) दिलेली आहे. 

वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या वाचा 
येथील क्र.१ चा शासन निर्णय दिनांक २०.९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४ (१), १३४ (२) आणि 
१३४ (३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा क्र.३ येथील दिनांक २५.९.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये 
स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत 
उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 

त्यानुसार Modernization of Tadoba Bhavan with advanced Electrication (HVAC, Fire Fighting 
Solar Panels ETC.) with Ancillary Works of Tadoba Bhavan at Chandrapur येथे करावयाच्या कामांच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०१९/प्र.क्र.१०५/फ-९ 


शासन निर्णय :- 


Modernization of Tadoba Bhavan with advanced Electrication (HVAC, Fire Fighting Solar Panels 
ETC.) with Ancillary Works of Tadoba Bhavan at Chandrapur येथे रु.१४८०.४४ लक्ष इतक्या रकमेच्या 


अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मान्यता वगळून) प्रदान 
करण्यात येत आहे.:- 


Ee) 


) 


2) 


१०) 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची खातरजमा करण्यात 
यावी. 

प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाह्य बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक क्र.२०१७/ प्र.क्र.११/ 
नियोजन-३, दिनांक ११.४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधीत बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दिनांक २४.८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना 
विचारात घ्याव्यात. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ /तां.क.१, 
दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन 
करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 

इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयीबाबत झासनाने वेळोवेळी 
दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 

विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 

सदर बांधकामाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१४/ 
प्र.क्र.९६/इमा-३, दिनांक ८.७.२०१४ मधील कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


११) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात 


१२) 


यावा. 

सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे /नियम 
संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता 
घ्यावी. 


सदर आदेशा शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. विअप्र १०.०८/प्र.क्र.७०/२००८/ विनियम, दिनांक १५ 
मे,२००९, वित्तीय अधिनियम नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग-पाच नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकार, अ.क्र. १, परिच्छेद क्र. १३४ नुसार 
विभागास असलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०१९/प्र.क्र.१०५/फ-९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१८१८०२५७८२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


oC 


9 
८ 
९ 
१०) 
११) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


महाराष्ट्राचे Weg यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 

V | V F K V | AY DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R5OJA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db755d 
4af91632f6cOb678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


serialNumber=3b 1 afe499c80878329fbb017e4922f7356cc5edc761 
02e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VAY HOSHING 
Date: 2024.07.18 18:21:26 +05'30' 

(विवेक होशिंग) 


उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पूर्व नागपूर 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) चंद्रपूर 

वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, चंद्रपूर 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०१९/प्र.क्र.१०५/फ-९ 


शासन निर्णय क्र-वनबां.२०१९/प्र१०५.क्र./फ-९, दिनांक १८ जुले, २०२४ 
सोबतचे “प्रपत्र - अ 


NAME OF DEPARTMENT :- FOREST DEPARTMENT 


NAME OF WORK :- MODERNIZATION OF TADOBA BHAVAN WITH ADVANCED 
ELECTRIFICATION (HVAC, FIRE FIGHTING, SOLAR PANELS ETC.) WITH 
ANCILLARY WORKS OF TADOBA BHAVAN AT CHANDRAPUR, TAH. & DIST. 


CHANDRAPUR. 
RECAPITULATION SHEET 
S.N. Particulars of Scope Norms (Unit /Rate Cost Rs. 
Rs. Per Sqm/M/ Component Total 
Lumpsm etc. wise 
(A) ESSENTIAL ITEMS 
1) a | Building Proper (Built 
Up Area-Sqm) 
Ground Floor 1093.86 | 0.00 
Ist Floor 1298.98 0.00 
2nd Floor 1292.13 | 0.00 
Total B.U.A 3684.97 
Sub-Total=(a) | 0.00 | | 00 
| ob Fuel Gas Pipeline 
Blodigester 
a Rain/Roof water 
harvesting 
| oe | Solar roof top 
f Ramp for handicap 
शि Furniture (Rs. 5000/ As per Detailed 19414467.00 
Sqm.) 70% of B.U.A. Eastimate Attached 
Sub Total= (b+c+d+ 
e+f+g) 19,414,467.00 
2) Water Supply and 5% of (a) 0.00 | 00 
Sanitary Works न 
Sub-Total=(2) | 0.00 
3) A_ | i) Electrification 
ii) Fire Fighting 
Arrengments etc. 
Sub-Total=(3A) 
3)B_ | Other Electrical Items 
Supply Charges of 1000 00 
MSEDCL (MSEB) | 
Solar Energy 
System/Renewal Energy om 
System 
Transformer / Electric 
Sub-Station etc. 000 
Any other Electrical | 000 00 
Item (Projector etc.) र 
Sub Total= (3B) 
RECAPITULATION Total Elect. :- 3 Sub 46,566,752.00 
SHEET of Electrical Total = 
Work Attached 
Separatel, 
Sub-Total(A)=1+2+3 65,981,219.00 65,981,219.00 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०१९/प्र.क्र.१०५/फ-९ 


(B) MISCELLANEOUS CIVIL 
ITEMS 


| 0 | Compound wall 2,112,790.00 

cm Entrance Gate Entry & 1.742.236.00 
Exit 2300001000 

पा | Internal C.C. Roads & 13,370,345.00 
Pathway 

IV Covered R.C.C. Drain 5,913,309.00 

V Parking Shed 5,587,576.00 

VI Landscaping 623,947.00 


VII Fountain, Sculpture & 
Elevation treatment 


17,902,585.00 


Ix Borewell 161,370.00 
| 5 | Royalty 344,030.00 
xi Testing 140,964.00 
Sub Total (B) 47,899,152.00 47,899,152.00 
Sub Total (A)= 
(142434B) 113,880,371.00 
(C) | OPTIONAL ITEMS 
1 Underground water tank 
for Rainwater Harvesting एक | 
2 Water Main Storage, 
Pump house, Borewell am 
etc. 
3 Sewerage Treatment 
Plant For Civil Work शया 
Sub Total= (C) | 0.00 | 0.00 
Project Cost (P)= (P) 
(A)+(B)4(C) 113,880,371.00 
Total cost | 113,880,371.00 
(D) PROVISIONS 
| oi | Contigencies 4% 4,555,215.00 
| ऐं | GST 18% 20,498,467.00 
| ग | Price Escalation 0% | 0.00 
iv Architechtural Services 2% 2,277,607.00 
v Centage Charges (if any 
for other Dept. work) 5% 5,694,019.00 
vi | Insurance 1% 1,138,804.00 
Total Cost of the Project (TPC)= 
(A+B)+C+D) 148,044,483.00 
148,044,483.00 
Say Rs. Lakh 1,480.00 


VIVEK VIJAY 
HOSHING 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 


pseudonym=133142602957487084g5f8e27R5OJA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db755d4 
af91632f6c0b678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 
serialNumber=3b1afe499c80878329fbb017e4922f7356ccSedc76102 


e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VAY HOSHING 
Date: 2024.07.18 18:21:45 +05'30° 


(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


